वर्ष ८ , अंक ६५ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

मंगळवार , ऑगस्ट ३० , २०२२ / भाद्रपद ८ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १२३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

जाहीर सूचना 

क्रमांक उपायुक्त / २०२ ९ / पा.सु . 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २ ९ ७ ( १ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना देण्यात 
येत आहे : 


PRO / 1190 / ADV / 2022-23 , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ' पी / दक्षिण ' विभागातील अस्तित्वात असलेल्या जे पी नगर येथील श्रेयस कॉलनी रस्ता नं . २ ( पहाडी रस्ता 
नं २ ) रस्त्यावरील जंक्शन ' A ' पासून ' B ' पर्यंत सोबतच्या नकाशामध्ये हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे १२.२० मीटर रूंदीच्या नियमित रेषा प्रस्तावित 
करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या महापालिकेच्या सभेमध्ये किंवा त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहु प्रस्ताव निकालात काढता येईल 
अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल . 


भाग दोन – १२३-१ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १२.०० 


उपरोक्त प्रवतनात असलेली प्रस्तावित नियमित रस्ता रेषा दर्शविणारा नकाशा क्र . का.अ.वा. वस / प.उप. / आरएल / २४० , दिनांक १० मे 
२०२२ , उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) यांच्या इंजीनिअरिंग हब इमारत , तळ मजला , डॉ . ई . मोजेस रोड , वरळी , मुंबई ४०० ०१८. येथील 
कार्यालयात व सहायक आयुक्त ' पी / दक्षिण ' विभाग कार्यालय , दुसरा मजला , एस . व्ही . रोड , गोरेगांव ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० १०४ येथील 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला आहे . 


ज्या कोणास उपरोक्त नियत प्रस्तावित नियमित रस्ता रेषेबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महानगरपालिका 
चिटणीसांच्या कार्यालयात संबंधित सभेच्या दिवसाच्या अगोदर ३ ( तीन ) संपूर्ण दिवसांपूर्वी प्राप्त होतील अशाप्रकारे संबंधित विभाग कार्यालयात 
पाठवाव्यात . कृपया त्यानंतर पाठवलेली प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


( 3 ) 


संजय महाले , 
उपायुक्त , 

पायाभूत सुविधा . 


P 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट ३० , २०२२ / भाद्रपद ८ , शके १ ९ ४४ 
BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION 


Public Notice 

No. DMC / 2029 / ( Infra ) 

Pursuant to Section 297 ( 1 ) ( b ) of Mumbai Municipal Corporation Act , 1888 , as modified up to 
date , the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to be held 
on 30th August 2022 or on such day thereafter , as the said application can conveniently be disposed 
off for authority to the following proposal : 


To Prescription of 12.20 meter wide Regular line to existing road known as Shreyas Colony 
road No. 2 ( Pahadi road No. 2 ) village Pahadi Goregaon , Goreagaon ( East ) P / South Ward from ' A ' 
to ' B ' as marked on accompanying plan U / No . EE / T & C / WS / RL No.240 of 10th May 2022 . 


A plan U / No . EE / T & C / WS / RL No. 240 of 10th May 2022. showing the proposed 12.20 meter 
wide Regular line ( shown in Green colour ' A ' to ' B ' village Pahadi Goregaon , Goreagaon ( East ) 
P / South Ward to be prescribed in the substitution thereof aforesaid is deposited at the office of 
Deputy Chief Engineer ( Traffic ) of Municipal Corporation and can be inspected by any desiring 
to do so , at any time during office hours at his office at Engineering Hub Building , Ground Floor , 
Dr. E. Moses Road , Worli , Mumbai 400 067 and also at the office of the Assistant Commissioner , 
' P / South ' Ward office Building , 2nd floor , S. V. Road , Goregaon ( West ) , Mumbai 400 104 . 


Every person desirous of making any representation to the corporation or of bringing before 
the Corporation any objection in respect of the said proposal may do so by letter addressed to the 
Municipal Secretary at the Mahapalika Head office , Mahapalika Marg , Fort , Mumbai 400 001 and 
deliver at the said office not less than 03 ( three ) clear days before the day of such meeting . The 
objections beyond stipulated time period shall not be considered . 


PRO / 1190 / ADV / 2022-23 , 

dated this 30th day of August 2022 . 


SANJAY MAHALE , 
D.M.C. ( Infrastructure ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


